शैक्षणिक TF २०२३-२४ पासून इयत्ता र रीते 
इयत्ता ८ वी च्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये वह्यांची 
पाने समाविष्ट करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण - २०२२/प्र.क्र.२१६/एसडी-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ मार्च,२०२३. 


वाचा - शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२१६/एसडी-४, 
दिनांक ०२.०३.२०२३. 


प्रस्तावना: 

शिक्षण व शिक्षणाचे साहित्य त्यांचे सार्वत्रिकरण होणे, प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत पोहचणे. 
पाठ्यपुस्तके व वह्या यांच्या वजनाने दप्तराचे ओझे वाढले जाणे, दप्तराच्या वाढत्या वजनाने 
विदयार्थ्यांच्या आरोग्यावर होणारा विपरित परिणाम व सोबतच राज्यातील खेडोपाडी असणाऱ्या गरीब 
शेतकऱ्यांच्या मुलांना शाळेत शिकायला जाताना पुरेसे लेखन साहित्य उपलब्ध नसते. या सर्व मुद्यांचा 
विचार करून शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, राज्य परिक्षा मंडळ व 
बालभारतीचे अधिकारी यांच्या समवेत चर्चा करण्यात आली. या तज्ज्ञ मंडळींनी केलेल्या सखोल 
चर्चेअंती उपरोक्त परिणामांचा विचार करून विद्यार्थ्यांच्या पाठ्यपुस्तकात वह्यांची पृष्ठे जोडून 
देण्याविषयीचे सकारात्मक अभिप्राय प्राप्त झाळे आहेत. 

पाठ्यपुस्तकात वह्यांची पृष्ठे जोडण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळामार्फत तयार 
करण्यात येणाऱ्या सर्व माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या तसेच या माध्यमांच्या सेमी-इंग्रजी माध्यमासह प्रत्येक 
पाठ्यपुस्तकात पाठ/कविता नंतर आवश्‍यकतेनुसार एक ते दोन पृष्ठे (एक पान) समाविष्ट करावीत, 
असे तज्ज्ञांनी सुचवळे आहे. वरील सर्व चर्चामधून पाठ्यपुस्तकांमध्ये प्रत्येक घटक / पाठ /कविता 
यांच्या होवटी वहीची एक ते दोन पृष्ठे जोडण्याबाबतचा निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेले आदेश सुधारित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय: 

राज्यांमधील शासनाच्या सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना वह्यांची पाने जोडलेली चार भागांतील 
एकात्मिक पाठ्यपुस्तके शौक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून पथदर्शी स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात 
येणार आहेत. इयत्ता दुसरी ते आठवीच्या सर्व पाठ्यपुस्तकांसाठी ही योजना लागू करण्यात येणार आहे. 
या पाठ्यपुस्तकांमध्ये प्रत्येक घटक/ पाठ /कविता यांच्या stadt वहीची एक ते दोन पृष्ठे (एक पान) 
जोडण्यात येतील. या पृष्ठांवर विद्यार्थ्यांकडून वर्गकार्यामध्ये शिक्षक शिकवत असताना/अध्यापन सुरू 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण - २०२२/प्र.क्र.२१६/एसडी-४ 


असताना महत्त्वाच्या मुद्यांच्या नोंदी होणे जसे ; शब्दार्थ,महत्त्वाचे सूत्र, महत्त्वाचे संबोधन, महत्त्वाची 


वाक्ये, टिपण इत्यादी अपेक्षित आहे. यामध्ये श्रुतलेखन/शुद्धलेखन नोंदवणे अपेक्षित नाही. 


पाठ्यपुस्तकातील ही पाने माझी नोंद या सदराखाली मुलांनी वापरणे आवश्‍यक आहे, शाळेमध्ये शिक्षक 


प्रत्यक्ष काय शिकवतात याच्या नोंदी या पृष्ठांवर करण्यात येतील. यावरून वर्ग कार्याचा स्तर कसा आहे 


हे समजू शकते. आवश्यक तेथे या संदर्भाने सुधारणा होण्यासाठी सूचनाही करता येतील. 


पाठ्यपुस्तकांमध्ये दिलेल्या प्रश्नांव्यतिरिक्‍त सराव, वर्गकार्य, गृहपाठ इत्यादींसाठी मुलांनी वेगळ्या वह्या 
ठेवण्यास मुभा राहील. 


पाठ्यपुस्तकांमध्ये वह्यांची पाने जोडल्याने पुस्तकांचे आकारमान, वजन व किंमत वाढणार असल्याने या 
संदर्भात पुढीलप्रमाणे कार्यपध्दती अंमळात आणण्यात यावी. 


qe 


३. 


राज्यातील सर्व शासकीय शाळा,स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा,शासकीय व 
अनुदानित व अंशात: अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरीता इयत्ता 2 री ते 
इयत्ता ८ वी या इयत्तांकरीताची पाठ्यपुस्तके एकात्मिक स्वरूपात एकूण ४ भागांमध्ये 
विभागून तयार करण्यात यावीत व त्यामध्ये प्रत्येक घटक/पाठ/कविता यानंतर 
गरजेनुसार वहीचे १ पान समाविष्ट करण्यात यावे. 


. इयत्ता १ ली ची पाठ्यपुस्तके सुध्दा एकूण ४ भागांमध्ये तयार करण्यात येऊन त्यामध्ये 


आवड्यकतेनुसार सरावासाठी पृष्ठ समाविष्ट करण्यात यावीत. 


खाजगी आणि विना अनुदानित शाळांमधील इयत्ता २ री ते इयत्ता ८ वी च्या विद्यार्थ्यांना 


नियमित पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करून देण्यात यावीत. पाठ्यपुस्तक मंडळाकडे नियमित 
पाठ्यपुस्तकांचा शिल्लक असलेला यापूर्वीचा साठा तसेच पुस्तक विक्रेत्याकडे असलेला 
साठा संपुष्ठात आल्यानंतर सदर पाठ्यपुस्तके एकूण ४ भागांमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात 
यावीत. या पाठ्यपुस्तकांमध्येही वह्यांची पाने समाविष्ट करण्यात यावीत. 


. विद्यार्थ्याकरिता पाठ्यपुस्तकांमध्ये अनिवार्य विषयांची एकूण ४ भागांमध्ये विभागणी 


करण्यात यावी. परंतु श्रेणी तसेच वैकल्पिक विषयांची पुस्तके स्वतंत्ररित्या उपलब्ध करुन 
देण्यात यावीत. 

श्रेणी व वैकल्पिक विषयांची पाठ्यपुस्तके ४ भागांमध्ये समाविष्ट न करता 
विद्यार्था/पालक/विक्रेते व शासकीय योजनेत होणाऱ्या मागणीनुसार स्वतंत्र पाठ्यपुस्तके 
उपलब्ध करून देण्यात यावीत. 


. कागदाच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे पाठ्यपुस्तकांच्या किंमतीवर त्याचा परिणाम होणार 


आहे. त्यामुळे समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत व खुल्या बाजारात पुरवठा होणाऱ्या सर्व 
पाठ्यपुस्तकांचे मंडळाच्या नियामक मंडळाने मान्यता दिलेल्या मूल्यांकन सुत्रानुसार 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण - २०२२/प्र.क्र.२१६/एसडी-४ 


नव्याने मूल्यांकन करून त्यानुसार पुस्तकांच्या किंमती निश्चित करण्यात याव्यात व सदर 
पाठ्यपुस्तके ४ भागांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात यावीत. 

७. उपरोक्तप्रमाणे पाठ्यपुस्तकांमध्ये वह्यांची पाने जोडल्यामुळे पाठ्यपुस्तकांच्या किंमतीवर 
परिणाम होणार आहे. त्यामुळे पाठ्यपुस्तकांच्या सद्या असलेल्या किंमतीत वाढ होणार 
आहे. या वाढीव किंमतीचा बोजा पाठ्यपुस्तक मंडळावर पडू नये यासाठी महाराष्ट्र राज्य 
प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्याकडून सदर वाढीव किंमतीची प्रतिपूर्ती करण्यात 


येईल. 
८. प्रस्तुत योजनेची यशस्विता लक्षात घेऊन शालेय वर्ष २०२४-२५ पासून सदर योजना पुढे 
सुरू ठेवावी. 


९. वरील बाबींवरील होणाऱ्या खर्चाची प्रतिपुर्ती होण्यासाठी राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र 
शिक्षा यांनी केंद्रपुरस्कृत समग्र शिक्षा योजनेच्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकामध्ये 
(AWP & 8) मध्ये आवश्‍यक निधीची तरतूद करावी व या व्यतिरिक्त लागणाऱ्या निधी 
साठीचा प्रस्ताव राज्यशासनास सादर करावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/"/.॥89॥9/०५॥॥॥.90०५.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३०८१३३२१८६८२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


IMTIYAZ 
MUSHTAQUE KAZI 2 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. मा .राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्राळय, मुंबई, 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा.अध्यक्ष,विधानसभा,महाराष्ट्र,मुंबई 
५. मा.सभापती,विधानपरिषद,महाराष्ट्र,मुंबई 
मा.मंत्री,शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 
. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई, 
. मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई , 
. प्रधान सचिव,शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, 


८.० (२ ७ & 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण - २०२२/प्र.क्र.२१६/एसडी-४ 


१०.शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील सर्व कार्यासने , 

११.महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ( प्रसिद्धी देण्यासाठी ) 

१२. आयुक्‍त ( शिक्षण ),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

१३. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद,मुंबई 

१४. संचालक,राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,महाराष्ट्र, पुणे 

१५. अध्यक्ष/सचिव,महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (बोडी,पुणे 

१६.संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ 
(बालभारती), पुणे 

१७. शिक्षण संचालक ( प्राथमिक ), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१८. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१९. सर्व विभागीय आयुक्त, 

२०.सर्व जिल्हाधिकारी , 

२१. सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 

२२. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

23. प्राचार्य जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, ( सर्व ) 

२४ . शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक / माध्यमिक / निरंतर ), जिल्हा परिषद (सर्व ) 

२५. आयुक्त, सर्व महानगरपालिका, 

२६. निवड नस्ती (कार्यासन-एसडी-४. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


